महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ 
मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ९ मार्च, २०१८ 


वाचा १. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/ का-१४१३, दि.२९ जून, २००६ 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का-१४१८, दि.१९ जुले, २०११ 

३. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का-१४१८, दि.११ नोव्हेंबर, २०११ 
४. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का-१४१८, दि.२४ जानेवारी, २०१३ 
५. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविका-२०१३/प्र.क्र.१२३/ का-१४१८, दि.३० जून, २०१४ 

६. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविका-२०१४/प्र.क्र.६४/ का-१४१८, दि.२७ ऑगस्ट, २०१४ 
७. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.१ मार्च, २०१६ 

८. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.१ मार्च, २०१७ 

९. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.३० ऑक्टोबर, २०१७ 
१०. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.२४ जानेवारी, २०१८ 
११. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि ०५ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना : 


राज्यातील २२ जिल्ह्यातील अति मागास १२५ तालुक्‍यांत मानव विकास कार्यक्रम सन २०११-१२ पासून 
राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्नवाढ या बाबींशी संबंधित विविध योजना निवडलेल्या 
तालुक्यांत राबविण्यात येत आहेत. मानव विकास कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावरील संनियंत्रण करण्यासाठी मानव विकास 
आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली असून सदर आयुक्‍तालयामध्ये संदर्भिय क्र.(१ अन्वये एकूण ११ पदे निर्माण 
करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मानव विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने उपरोक्त संदर्मिय 
क्र.(३) अन्वये २२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी-१; संशोधन सहाय्यक-१ व सांख्यिकी 
सहाय्यक-१ याप्रमाणे प्रत्येकी ३ पदे तसेच ज्या जिल्ह्यातील ४ किंवा त्यापेक्षा अधिक तालुक्यांचा मानव विकास 
कार्यक्रमामध्ये समावेश आहे अशा १५ जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) यांचे प्रत्येकी एक पद अशी 
एकूण ८१ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, दि. ३० जून, २०१४ अन्वये सदर 
कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांची पूनर्रचना करण्यात आलेली आहे. 


२. तसेच उपरोक्त संदर्भिय क्र.(६) अन्वये ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) हे एक पद 
कमी करुन नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी वर्ग करण्यात येवून सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास)-१, 
संशोधन सहायक-१ व साख्यिकी सहायक-१ अशी ३ पदे पालघर जिल्ह्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


३. उपरोक्त संदर्भिय क्र.(१० अन्वये मानव विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने निर्माण 
करण्यात आलेल्या खालीलप्रमाणे एकूण ९५ पदांना सदर कार्यक्रम चाळू असेपर्यंत किंवा अधिकतम 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता यापुढे सदर पदांना मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र:पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०५ मार्च, २०१८ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेली 
वरील ९५ पदे ही सदर कार्यक्रम चालू असेपर्यंत किंवा अधिकतम दि. ३१ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर पदांचा सविस्तर तपशील परिशिष्ट -(अ) मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


2. सदर मुदतवाढ दिलेल्या पदांवरील खर्च मागणी क्रमांक ओ-१, 2043 जिल्हा प्रशासन,०९३ जिल्हा 
आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत योजना, ०४ आयुक्त, औरंगाबाद (०४) (०१) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे 
(२०५३ १२३१) दत्तमत या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०३०९१४४१०३२७१६ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ र्य Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
1] e S | Nn g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=a7de9682e22326e67a2c7e4125e658721¢298e3504 
F a ttes | n Va S a ve 8adffdff595b37a1b194aa, cn=Vijesing Fattesing Vasave 
g Date: 2018.03.12 12:11:18 +05'30' 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
२ मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
ष्‌. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई, 
६. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर, 
9. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
. आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, बाबा पेट्रोलपंपजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद 
१०. उपसचिव (का. १४२६/१४२७), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. विभागीय आयुक्‍त, (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


१२. जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,(सवी 

१४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. उपायुक्‍्त(नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी 

१८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 
१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

२०. नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव 

२१. निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


३३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


परिशिष्ट- (अ) 


मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 


अ.क्र. ead, आयुक्‍त त हावा oe ee A chal शिपाई | एकूण 
seal सह संचालक अधिकारी अधिकारी अधिकारी लेखक | सहायक | सहायक 

| a | पालघर i ee | र शिळा - १ |. आ. ९ - १ व्यं - १ १ हि : ae - ४ 
२ | ठाणे aes ? ae : = बह -__.'| : |. eee | र १ हिज . १ त ae : ae . 3 
3 | रायगड eo | शिळ i= set i शिया es क - 7 | eee ke q |: ३१ asl q 
| ४ | सिंधुदुर्ग शिव eee | ॥िि i i व्होट | ite शि १ ian हिया १ 
५ | नाशिक शिळ : P| - १ ता - १ a : q १ शि : Pe ee | ; ४ 
६ | धुळे शिवी - es 3) रु १ | 77-__| ल १ a : १ १ किया : शिळ र 8 
| o | नंदूरबार li. Se. १| |. ea” 4) १ =a १ Le] q q शिव्या फि 8 
८ | जळगाव शि 1 _ क १ it ae | १ हि १ १ ees or. | ४ 
९ | जालना | ४४७, - co : q |_| : १ ae | : १ १ earns - [tees : ४ 
| 90 | परभणी = = अ 1 १ He | १ aa 2 q |. १४०) ea 4 
| aa | हिंगोली बि क fy fis ae व शिया hie अक -॥ ae | q q [aed ee | 2 
१२ | बीड शिक |= के | es आ eee po के. zw वि डा १ शिया लि १ 
१३ | नांदेड ee |= a | q शिळ का १ fer १ शि जिळ या 4 
| १४ | बुलढाणा बिड | ae Fi १ jt ae १ eel १ १ हि ली) ४ 
१५ | अकोला meee | 0 es 3 sae | 0. 1 0. | च्य १ हि er] q 
१६ | वाशिम Sa Sa q a q iam q q kore ae. ४ 
| aw | अमरावती hart | Pe t] (१८ आओ. | किता १ aa fetal q eam le eee: | 2 
१८ | यवतमाळ शि बिळे आ १ f= यवर २ | रव] १ १ दिया शि ५ 
१९ | नागपूर शि [p= १) मि कक पिला [== के. | | १ १ विका it ee] z 
२० । भंडारा id eee | = १ कळता १ a १ १ lees 1) beets | 8 
२१ | गोंदिया ae zo q ee fl १ reel १ १ शि eer] ४ 
२२ | चंद्रपूर नि | शि १ शि २ चिन १ १ डिड teal 4 
२३ | गडचिरोली eS) Soa q fis ae 2 ee | १ १ शिक | 4 
२४ | आयुक्तालय १ १ १ १ २ १ २ २ २ २ १५ 
२५ | नियोजन विभाग (ब | Sa a eee ie es | q [ee q hee वकि lace ९) २ 
एकूण पदे (a eae |, १६ a 23 | a | २३ २५ २ २ ९५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


